अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना 2009-29 मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र जा.क्र.का-२(२)/दर्जोन्नती/२०२१/३०८४, दि.२३/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात घेऊन अकेला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्‍यातील खालील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


quad 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
ण ; शहापूर ते वडपाणी जिल्हा ०/०० ते १/२०० | 9.200 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४७ 
सिमेपर्यंत रस्ता. 
२. जितापुर ते रुपागड जिल्हा ०/०० ते १/८०० |१.८०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४८ 
सिमेपर्यंत रस्ता. 
3. जितापुर ते अडगांव o/ood १५६०० ।१.६०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४९ 
स्मशानभुमीला जोडणारा रस्ता. 
४. इजिमा-६१ ला जोडणारा मोहाडा | ०/०० ते ०/७०० | 0.900 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५० 
पोचरस्ता. 
षु. अकोली जहागीर ते रामा-२४ ळा | ०/०० ते ०/३०० ।०.३०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५१ 
जोडणारा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५९/नियोजन-२ 


अकोली जहाँगीर ते पणज रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० ।३.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५२ 
| ७. अकोली जहोॉगीर ते गौळखेड ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-१५३ 
पणज रस्ता. 
ह, बोचरा ते तुरखेड रस्ता जिल्हा ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५४ 
सिमेपर्यंत रस्ता. 
री तांदुळवाडी ते काळवाडी रस्ता. । ०/०० ते ४/६०० । ४.६०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-१५५ 
ण ०. । कवठा बु. ते विटाळी (खुळण) ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५६ 
रस्ता. 
[ae q जऊळका ते बळेगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५७ 
१२. ।करतवाडी ते कवठा खु. रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५८ 
१३. | Oss ते डांगरखेड रस्ता. ०/०० ते ४/६०० । ४.६०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५९ 
१४. । मुंडगांव ते देवरी रस्ता. ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६० 
१५. | दहिखेड फुटकर केजपाणी ते ०/०० ते १/२०० ।१.२०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६१ 
रामा-२८१ ला जोडणारा रस्ता. 
१६. | इजिमा-४ जोडणारा पोहा रस्ता. । ०/०० ते ०/५०० |। 0.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६२ 
१७. । जितापुर अडगांव (फतेपुर) ते ०/०० ते २/२०० | 2.200 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६३ 
मकरमपुर रस्ता. 
१८. । सावरा ते मंचनपुर रस्ता. ०/00 ते ०/६०० | ०.६०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 
१९. | बोर्डी कासोद रस्ता. ०/०० ते ३/५०० । 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६५ 
२०. | अकोलखेड ते गजानन महाराज । ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-१६६ 
विहिर संस्थान रस्ता. 
एकुण लांबी ४८.३०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधीळ अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४८.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१५०.४४० + ४८.३००) 
म्हणजेच २१९८.७४० मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१७३८४८१०१८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


84967 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५९/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

3) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकेला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत - 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
2) जिल्हाधिकारी, अकेला. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला. 
४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 
५) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अकोला. 
६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


